महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचाळक (गट अ) 
संवर्गातीळ अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ ची 
सर्वसमावेहाक पंचवार्षिक अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. जेसूची २०२२/प्र.क्र.५६/कोषा प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 99.03.2022. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संलेको २०२१/प्र.क्र.9७०/कोषा प्रशा-२, 
वि.ःर५.२०३११: 
२. वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.संलेको २०२१/प्र.क्र.७०/कोषा प्रशा-२, 
दि.२४:२:२०१२, 
३. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे पत्र क्र.संलेको/२०२२/विठोष कक्ष/ 
सहसं.अंतिम ज्येसू/४१, दि.१०.३.२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह संचालक संवर्गातील नेमणूका या १००% पदोन्नतीने 
करण्यांत येतात. सह संचालक संवर्गाची दि.१.१.२०१६ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सर्वसमावेशक 
पंचवार्षिक जेष्ठतासूची व दि.१.१.२०१७, दि.१.१.२०१८, दि.१.१.२०१९ व दि.१.१.२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची संदर्भिय क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यांत आल्या आहेत. 
२. दि.१.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत सहसंचालक संवर्गात एकही अधिकारी 
पदोन्नतीव्दारे नियुक्त झाळेळा नसल्याने सह संचालक संवर्गाची दि.१.१.२०२१ रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी तात्पुरती जेष्ठतासूची “निरंक” आहे. 


३. त्यामुळे, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह संचालक संवर्गाची दि.१.१.२०२१ ची स्थिती 
दर्शविणारी सर्वसमावेशक पंचवार्षिक अंतिम जेष्ठतासूची याव्दारे प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 

४. सह संचालक संवर्गाची सदर जेष्ठतासूची ही मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९ व मूळ अर्ज 
क्र.१५५/२०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार अनुक्रमे सहायक संचालक व उपसंचालक संवर्गाच्या 
जेष्ठतासूचीमध्ये झालेल्या/होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहतील. 


६. तसेच, सदरहू जेष्ठतासूची ही रिट याचिका (KEY) क्र.३७५०/२०२२ च्या संदर्भात पारित होणाऱ्या 
निर्णयांच्या व विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील न्यायनिर्णयाच्या व सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३३६/१६-ब, दि.७.५.२०२१ मधील तरतूदीच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेसूची २०२२/प्र.क्र.५६/कोषा प्रश्ञा-२ 


७. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांना कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यांत यावे. 

८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३१७१४५७४४७८०५ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by TANAJI RAGHUNATH PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
ara: 


TANAJI RAGHUNATH zs iii 
PAWAR ea 


सोबत % प्रपत्र tor” 
© 1520C37075C4408EE4CDAFCSBAI1, 
\6EEOBEA70F D85BD77F8CC8BE76B4D5 
, cn=TANAJ! RAGHUNATH PAWAR 
Di 30° 


(ता. र. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई* 
. सर्व संबंधित अधिकारी* 
. निवडनस्ती (कोषा प्रशञा-२). 
(संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र अ 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक अंतिम ज्येष्ठतासूची 


=| ज्येष्ठता हक | ates ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 

अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्गि | जन्मतारीख | रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 
क्र दिनांक दिनांक 

id 


अभिप्राय 


रा Ra 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. क्र. Soe अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्गि | जन्मतारीख | रूजू दिनांक त्ता नातीचा 
; दिनांक दिनांक 
: 
नज 
३४ 


अभिप्राय 


श्री.वेकास विनायकराव 
डर देसाई खुला ।२४.०३.१९७० |२४.०८.२०१८ ।२४.०८.२०१८ |३१.०३.२०२८ 


so a दिगवर महाजन 


श्री.संजय प्रभाकरराव पतंगे २८.०४.१९७४ ।०१.०१.२०१९ ।०१.०१.२०१९ |३०.०४.२०३२ 


ae GE 


° 
श्रीम.अस्मिता सुधाकर 
२८ २८ रो खुला ।११.०४.१९७५  ।२१.०९.२०१८ |।१०.०९.२०१८ |३०.०४.२०३३ 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक अंतिम ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


॥ : | १ ° j १ | ; 


अधिकाऱ्याचे नाव जन्मतारीख | रूजू दिनांक 


ae सहल फड 
Rear अकिल काझी 


